RNI No.MAHBIL/ 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ३, अंक २९] 


शनिवार , जुलै २२, २०१७/ आषाढ ३१, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ५ किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ३७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त , आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक 

आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


. 


. 


अन्न सुरक्षा आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य 

सर्व्हे नंबर ३४१, बांद्रा-कुर्ला संकुल , बांद्रा ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ०५१, दिनांक २० जुलै २०१७ . 

आदेश 
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम , २००६, अंतर्गत नियम व नियमने, २०११ . 
क्रमांक असुमाका. / अधिसूचना -६२९ / ७-२० जुलै २०१७. 

क्रमांक असुमाका./ अधिसूचना -५४८ / १६ / ७, दिनांक १५ जुलै २०१६ अधिसूचनेनुसार तंबाखू, जी एक तर स्वादिष्ट , सुगंधित किंवा 
कोणत्याही उक्त अपमिश्रकांसोबत मिसळवली जाते आणि अन्य नावाने चालणारी किंवा गुटखा, पान मसाला, स्वादिष्ट / सुगंधित तंबाखू, स्वादिष्ट 
सुगंधित सुपारी, अपमिश्रकेयुक्त उत्पादित चघळण्याची तंबाखू, खर्रा, मावा या स्वरूपात किंवा अन्य कोणत्याही नावाने संबोधली जाणारी , किंवा 
कसे, ग्राहकाला मिश्रण करण्यास सहजरित्या सुलभ होईल अशा रितीने विकलेली किंवा वितरित केलेली स्वादिष्ट / सुगंधित तंबाखू, स्वादिष्ट 
सुगंधित सुपारी आणि अपमिश्रकेयुक्त उत्पादित चघळण्याची तंबाखू, गुटखा, पानमसाला, खर्रा, मावा व तत्सम पदार्थ एक उत्पादन म्हणून किंवा 
निराळे उत्पादन म्हणून आवेष्टित केलेलीकिंवा खुले असलेल्या आणि /किंवा विकलेलीकिंवा कसे , यांची निर्मिती, साठवण, वितरण किंवा विक्री 
यास जनतेच्या आरोग्याच्या हितासाठी दिनांक २० जुलै २०१६ पासून १ वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिबंध घालण्यात आलेला होता. 

क्रमांक असुमाका./ अधिसूचना-६१ ९/ १७/ ७, दिनांक १७ जुलै २०१७ अधिसूचनेनुसार तंबाखू, जी एक तर स्वादिष्ट, सुगंधित किंवा 
कोणत्याही उक्त अपमिश्रकांसोबत मिसळवली जाते आणि अन्य नावाने चालणारी किंवा गुटखा, पान मसाला, स्वादिष्ट / सुगंधित तंबाखू , 
अपमिश्रकेयुक्त उत्पादित चघळण्याची तंबाखू, खर्रा, मावा या स्वरूपात किंवा अन्य कोणत्याही नावाने संबोधली जाणारी, किंवा कसे , ग्राहकाला 
मिश्रण करण्यास सहजरित्या सुलभ होईल अशा रितीने विकलेलीकिंवावितरित केलेली स्वादिष्ट / सुगंधित तंबाखू आणि अपमिश्रकेयुक्त उत्पादित 
चघळण्याची तंबाखू, गुटखा, पानमसाला, खर्रा, मावा व तत्सम पदार्थ एक उत्पादन म्हणून किंवा निराळे उत्पादन म्हणून आवेष्टित केलेली किंवा 
खुले असलेल्या आणि/किंवा विकलेली किंवा कसे , यांची निर्मिती, साठवण , वितरण किंवा विक्री यास जनतेच्या आरोग्याच्या हितासाठी १ वर्षाच्या 
कालावधीसाठी प्रतिबंध घालण्यात आलेला आहे . 


( १ ) 


भाग चार - क - ३७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- क, जुलै २२, २०१७/ आषाढ ३१, शके १९ ३९ 


- 


. 


सदर अधिसूचनेमध्ये सुगंधित सुपारीवरील बंदीबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनामार्फत एक सदस्यिय समिती स्थापन करण्यात आली 
असून या समितीचानिर्णय झाल्यानंतर अधिसूचनेत आवश्यक ती सुधारणा करण्यात येईल असे नमूद केले आहे. तथापि, एक सदस्यिय समितीचा 
अहवाल कधी येईल याबाबत निश्चितता नसल्याने व प्रशासनाने २०१३ पासून स्वादिष्ट / सुगंधित सुपारीवर प्रतिबंध घातलेला आहे हे लक्षात घेऊन 
व सुपारी आरोग्यास घातक असल्याबाबतचे खालील वैज्ञानिक अहवाल व दाखले पाहता त्यावर प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे . 

( २ ) गुटखा, पानमसाला, चघळण्याची तंबाखू यांच्या रुपात अनेकदा आढळून आलेल्या तंबाखू, सुपारी आणि अपमिश्रकापैकी अनेक 
अपमिश्रके यांच्या घातक परिणामामुळे अॅक्युट हायपर मॅग्नेशिया, हृदयरोग , कोरल सबम्युकस फायब्रोसिस, मुखाचा कर्करोग , ल्युक्योप्ल्याकिया, 
अन्न नलिकेचा कर्करोग, पोटाचा कर्करोग , मेटाबॉलिक अबनॉरमॅलिटी, प्रजनन स्वास्थ व आरोग्य , जठर , आतडे व श्वसन या संबंधिचे आजार 
होतात आणि ज्याअर्थी, पुढील शास्त्रीय अहवाल , लेख व मते यामधून अशा अन्न पदार्थाचे अत्यंत घातक परिणाम दिसून येतात, 

(I ) टाटा स्मृती रुग्णालय येथे केलेले संशोधन - ओरल सबम्युकस फायब्रोसिस होण्यास सर्वात महत्त्वाच्या कारक घटकापैकी 
सुपारीचा वापर हा एक कारक घटक मानला जातो . (परिक्षणात्मक लेख - जे . ओरल पॅथोल मेड १९९ ५ ). 

( II) सय्यदा अख्तर, सामुदायिक चिकित्सा व व्यवहार विज्ञान विभाग , कुवेत विद्यापीठ, कुवेत ८ डिसेंबर, २०१२ यांचे ऑनलाईन 
प्रसिद्ध झालेल्या लेखाच्या, पुनर्विलोकनानुसार , सुपारी चघळल्यामुळे आशिया खंडातील लोकांना घशाच्या पेशींचा कर्करोग होण्याचे प्रमाण 
जास्त आहे. 

(III) श्री . राजेश्वर एन. शरण यांच्या प्लॉस वन [( ऑगस्ट / २०१२ / खंड ७ क्रमांक ८ / ई २७५ ९)] मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखात 
सुपारीतून प्राथमिक घटक मुख्यतः अल्कलॉईड अॅरॉकोलीन हे कर्करोगात विशेषतः मुखाच्या कर्करोगास कारणीभूत असून ते सर्वसाधारण 
उत्परिवर्तजन्य म्युटा जेनिक सायटोटॉक्सिक आणि जिनोटॉक्सीनकारक आहेत. 

(IV ) आयएआरसी मोनोग्राफ ( खंड ८५ ) नुसार सुपारी हे ओरल सबम्युकस फायब्रोसिस ओएसएमएफ ( OSMF ) मानवामध्ये 
कर्करोगापूर्व लक्षणे यास कारणीभूत आहे. 

( V ) उर्मिला नायर व इतर (मुटजेनेसिस खंड १९ क्रमांक ४ पी . पी . २५१-२६२, २००४ ) यांचे अहवालानुसार वीटलक्वीडमुळे 
ओरल सबम्युकस फायब्रोसिस ओएसएमएफ ( OSMF), तोंडाचा कर्करोग होतो हे सिद्ध झाले असून त्याच्या अतिसेवनामुळे मृत्यूदरात 
लक्षणीय वाढ होते . 

( VI) गुप्ता व रे ( २००३ ) यांनी भारतात अनेक रोग नियंत्रण यावर केलेल्या अभ्यासात ओएसएफ होण्याचे मोठे धोके सुपारी सेवन 
करणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त असून ७० टक्के प्रकरणात ३५ पेक्षा कमी वय असणारे आहेत असे दर्शविले आहे . 

( VII) चू २००१; सुपारी सेवनामुळे व्यसन लागते. 

( VIII) सिनोर व इतर १ ९९० , अनेकांनी केलेल्या अभ्यासामध्ये, सुपारी चघळल्यामुळे ओएसएफ होण्यापासूनचे एकूण २९ ते १५४ 
पर्यंत संबंधित धोके दिलेले आहेत . 

( IX ) दवे व इतर १ ९९ २, अरेकोलीन हे सर्वात महत्त्वाचे असून ते सुपारीमध्ये आढळून येते . जे अल्कलॉईड असून ते सुक्या 
वजनाच्या १ टक्के एवढे आहे आणि ते जेनोटॉक्सीक असल्याचे दर्शविले आहे . 

( X ) शीरनामे व इतर १९ ८३, १९ ८४ सुपारीचा अर्क हा सालमोनेला ट्रायफीम्युरियम स्ट्रेन्ससाठी म्युटेजनिक असून तो एक्सोजिनिअस 
मेटाबॉलिक अॅक्टीव्हेशन सिस्टीम नुसार त्याचा अभाव असो वा नसो. 

( XI) रोसीन व इतर २००२, सुपारीचा पाण्यासमवेतचा अर्क की ज्याचा पीएच चा भार १० पेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे मायटॉटिक 
गुणसूत्र बदल घडतात . 

( XII ) आयएआरसी, २००४ यांनी सुपारी चघळल्यामुळे मानवाला कर्करोग होतो असे अलिकडेच वर्गीकृत केलेले आहे. ( आयएआरसी , 
२००४ ) . 

( XIII ) शहा व शर्मा, १ ९९ ८, वारंवार सुपारी चघळल्यापेक्षा सुपारी सेवनाच्या व्यसनाने आलेली सवय हेच प्रत्यक्षपणे ओएसएफ 
( OSF ) साठी कारणीभूत आहे . 

( ३ ) जागतिक आरोग्य संघटनेच्या Review of Areca ( Betel ) nut and Tobacco Usein the Pacific, A technical 
report नुसार तंबाखू आणि सुपारी सेवन टाळण्यासाठी महत्त्वाचा संदेश . 

सुपारी चघळल्यामुळे कर्करोग होतो, सुपारी सोबत तंबाखू सेवन केल्यामुळे कर्करोग होण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे तंबाखू, सुपारी सेवनावर 
आळा बसविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयाची आवश्यकता आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क, जुलै २२, २०१७ / आषाढ ३१, शके १९ ३ ९ 


३ 


( ४ ) वरील सर्व बाबी पाहता ज्याअर्थी भारतीय संविधानाने मानवी आरोग्याचे महत्त्व विचारात घेतले आहे आणि म्हणून संसदेने अन्न सुरक्षा 
व मानके अधिनियम , २००६ पारित करून लोकांच्या आरोग्याच्या हितासाठी कोणत्याही अन्न वस्तुची निर्मिती, साठवण , वितरण किंवाविक्री यास 
प्रतिबंध करण्याकरिता आयुक्त, अन्न सुरक्षा यांना जबाबदार धरलेले आहे आणि ज्याअर्थी, हा आदेश काढण्याकरिता मला उक्त कायद्याची कलम 
३०( २) ( अ) अन्वये यथोचितरित्या प्राधिकृत केले आहे. म्हणून मी अन्न सुरक्षा आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य याद्वारे अशी सुपारी, जी एकतर स्वादिष्ट , 
सुगंधित किंवा कोणत्याही अपमिश्रकांसोबत मिसळवली जाते आणि अन्य नावाने चालणारी स्वादिष्ट / सुगंधित सुपारी किंवा अन्य कोणत्याही नावाने 
संबोधली जाणारी, किंवा कसे , ग्राहकाला मिश्रण करण्यास सहजरित्या सुलभ होईल . अशा रितीने विकलेली किंवा वितरित केलेली स्वादिष्ट 
सुगंधित सुपारी एक उत्पादन म्हणून किंवा निराळे उत्पादन म्हणून आवेष्टित केलेलीकिंवा खुले असलेल्या आणि /किंवाविकलेली किंवा कसे, यांची 
निर्मिती, साठवण, वितरण किंवा विक्री यास जनतेच्या आरोग्याच्या हितासाठी दिनांक २० जुलै २०१७ पासून ६ महिन्याच्या कालावधीसाठी प्रतिबंध 
करीत आहे . 


डॉ . पल्लवी दराडे, 

अन्न सुरक्षा आयुक्त , 
अन्न व औषध प्रशासन , महाराष्ट्र राज्य . 


भाग चार - क - ३७-२ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क, जुलै २२ , २०१७ / आषाढ ३१, शके १९ ३ ९ 


COMMISSIONER OF FOOD SAFETY 


FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION , GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
Survey No. 341, Bandra -Kurla Complex , Bandra ( E.), Mumbai 400 051, 

dated the 20th July 2017 


Order 
FooD SAFETY AND STANDARDS ACT , 2006 . 
NO . FSSA /NOTIFICATION /629-2017 / 7 /20TH JULY 2017 


No. FSSA /Notification / 548-2016 /7 , dated 15th July 2016 as per this notification in the interest 
of public health , for a period of one year from 20th July 2016 , the manufacture, storage , distribution , 
or sale of tobacco flavoured , scented or mixed with any of the said additives, and whether going by 
the name or form of gutka , pan masala , flavoured /scented tobacco , flavoured /scented areca nut 
(beetlenut), Manufactured chewing tobacco with additives , kharra , or otherwise by whatsoever 
name called , whether packaged or unpackaged and/or sold as one product , or though packaged as 
separate products , sold distributed in such a manner so as to easily facilitate mixing by the consumer , 
for it s consumption is prohibited . 

No. FSSA/Notification /619-2017 / 7 dated 17th July 2017 as per this notification in the interest 
off public health , for a period of one year from 20th July 2017 , the manufacture , storage , distribution , 
or sale of tobacco flavoured , scented or mixed with any of the said additives, and whether going by 
the name or form of gutka , pan masala , flavoured /scented tobacco, Manufactured chewing tobacco 
with additives , kharra , or otherwise by whatsoever name called , whether packaged or unpackaged 
and/ or sold as one product, or though packaged as separate products, sold distributed in such a 
manner so as to easily facilitate mixing by the consumer , for it s consumption is prohibited . 

It is also mentioned in the notification dated 17th July 2017 that the Government has formed 
single member committee to take decision on ban of scented areca nut and after that changes will 
be made in this notification . But as now it is not sure when the report of single member committee 
will come, and the ban on scented and flavoured supari is imposed every year in Maharashtra 
since 2013 

Considering above facts and scientific reports given below about harmful effects of Supari on 
human health , there shall be ban on scented Supari. 

( 2 ) The harmful effects of tobacco and several of the said additives , often found in the form 
of Gutka and Pan Masala , include Acute Hyper magnesia , cardiac arrest, oral sub mucous fibrosis, 
oral cancer , Leukoplakia , Esophageal cancer, Stomach cancer , Metabolic abnormalities , 
reproductive health , Gastro intestinal and respiratory diseases . And whereas the following 
scientific reports , articles and opinions demonstrate the extremely harmful effects of such foods : 

(i) Research done at Tata Memorial Hospital; Areca nut use is considered to be the most 
important etiological factors for OSF (Review article J.Oral Pathol Med 1995 ). 

( ii ) Review article published online [ 8 December 2012 ] by Saeed Akhtar , Dept. of 
Community Medicine and Behavioral Science , Kuwait University , Kuwait. That Areca nut 
chewing was significantly and independently associated with an increased risk of esophageal 
Squamous cell carcinoma in Asians . 

( iii ) Article by Mr. Rajeshwar N. Sharan published in PLOS one (August/ 2012 / Vol. 7 
issue 8 /e42759 ) Betel Nut, and its components primarily the alkaloid arecoline, as carcinogen , 
these substances not only have general mutagenic , cytotoxic and genotoxic properties, result 
in the development of carcinogenesis at various sites, specifically in the oral cavity . 

( iv ) IARC monographs (Vol. 85 ), areca nut causes oral sub mucos fibrosis , a precancerous 
condition in human . 

(v ) Urmila Nair and others (Mutagenesis vol. 19 no . 4 pp . 251-262 , 2004 ); Relationship 
between Oral Sub mucous Fibrosis , oral cancer has been established and heavy users have a 
significant mortality rate due to betel quid . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क, जुलै २२ , २०१७ / आषाढ ३१, शके १९ ३ ९ 


4 


(vi) Gupta and Ray , ( 2003 ) Several case control studies in India have shown a high risk 
for OSF among areca nut chewers ; over 70 % of the cases were under 35 yr . old . 

(vii ) Chu , 2001 ; areca nut chewing is an addictive habit. 

( viii ) Sinor et al. 1990 , several studies have reported relative risks of from 29 to 154 for 
developing OSF due to chewing of areca nut . 

(ix ) Shah and Sharma, 1998 , the frequency of chewing rather than the total duration of 
the habit was directly correlated with OSF . 

( x ) Dave et al., 1992 , Arecoline, the most important areca nut alkaloid , is present at 1 % 
of the dry weight and has been shown to be genotoxic . 

( xi ) Shirname et al., 1983 , 1984, Areca nut extract was mutagenic to Salmonella 
typhimurium strains in the presence and absence of an exogenousmetabolic activation system . 

(xii) Rosin et al., 2002, Exposure to aqueous areca nut extract induced mitotic gene 
conversion at pH > 10 ( Rosin et al., 2002). 

(xiii) IARC , 2004 , recently areca nut chewing has been classified as carcinogenic to 
humans ( IARC , 2004 ). 

( 3 ) Human Health and Welfare will be rendered dangerous by the use of tobacco and the use 
of food article is allowed without banning it then the health of current and future generation will 
be in danger . 

(4 ) Constitution of India has considered the importance of human health and therefore 
Parliament passed Food Safety and Standards Act 2006 and considered the Commissioner Food 
Safety accountable to prohibit in the interest of public health the manufacture , storage , distribution 
or sale of any article of food , and whereas I am duly authorized and duty bound under section 
30 ( 2 ) ( a ) to make this order ; 

Therefore I, the Food Safety Commissioner , Maharashtra State , prohibit in the interest of 
public health , for a period of six month from 20th July 2017, the manufacture , storage, distribution , 
or sale supari which is either flavoured , scented or mixed with any of the said additives, and 
whether going by the name or form of flavoured / scented supari, whether packaged or unpackaged 
and /or sold as one product , or though packaged as separate products, sold distributed in such a 
manner so as to easily facilitate mixing by the consumer, for it s consumption . 


DR . PALLAVI DARADE , 

Food Safety Commissioner , 
Food and Drug Administration , Maharashtra State. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


